निलंबन रद्द करुन अकार्यकारी 
पदांवर पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. विचौप्र-३८१८/७७/प्र.क्र.२९/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोंबर, २०१८ 


साप्रवि, परिपत्रक क्र. निप्रआ -१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, दि. २०/४/२०१३ 
शासन Seal क्र. शिभंका-४४१७/२५५/प्र.क्र.४९/उद्योग-३, दि.३/४/२०१७ 
शासन आदेडा क्र. शिभंका-४४१७/२५५/प्र.क्र.४९/उद्योग-३, दि. ४/१०/२०१७ 
क्र.विचौप्र-३८१७/११०/प्र.क्र.११०/उद्योग-३, दिनांक १८/४/२०१७ 


संदर्भ: १ 
२ 


3 
8 


Se LTS LDC a 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेले, श्री.दि.ए.फणसे, महाव्यवस्थापक,(गट-अ) व 
श्री.अ.शि.बळे, व्यवस्थापक,(गट-ब) हे जिल्हा उद्योग केंद्र, बीड या कार्यालयात कार्यरत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभागाने लाच प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीनुसार संदर्भ क्र.२ आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले व संदर्भ क्र.३ आदेशान्वये 
त्यांच्यावर अभियोग दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली तसेच संदर्भ क्र.४ आदेशान्वये त्यांच्यावर विभागीय चौकशीची 
कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. श्री.फणसे व श्री.बळे यांचा निलंबन कालावधी १ वर्षापेक्षा जास्त झाला असल्याने अपर 
मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षेतेखालील निलंबन आढावा समितीने दि.२४.०८.२०१८ रोजीच्या बैठकीत सदर 
अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करुन अकार्यकारी पदावर पदस्थापना करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार संबधित 
अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करुन पुन:स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा : 

श्री.दि.ए.फणसे, महाव्यवस्थापक,(गट-अ) व श्री.अ.शि.बळे, व्यवस्थापक, (गट-ब) यांचे लाचलुचपत प्रकरणी संदर्भ 
क्र.२ च्या आदेशान्वये करण्यात आलेले निलंबन मागे घेण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या 
परिपत्रकातील तरतुदीनुसार श्री.दि.ए.फणसे यांची उद्योग उपसंचालक i), (गट-अ) व श्री.अ.शि.बळे, यांची उद्योग 
अधिकारी (at), (गट-ब) उद्योग संचालनालय, मुंबई येथे Rad असलेल्या अकार्यकारी पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी उद्योग संचालनालय, मुंबई येथील रिक्‍त असलेल्या 
अकार्यकारी पदावर तातडीने रुजु करुन घ्यावेत व त्याबाबतचा कार्यपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०३११४३९२०००१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Namdeo ८070193 Bhosale 
N, o=Government Of Maharashtra, 
ind Labour Department, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Namdeo 
Kondiba 


Bhosale Sie rece 


( डॉ.ना.कों.भोसले ) 
शासनाचे उप सचिव 


0०0, 
12341132b954db9052bSef3bd 
ja70df7ff81c68231fcd3, 
16a286229ecc7982a08553f49d 

9 


प्रति, 
१) श्री.दि.ए.फणसे, निलंबित महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बीड 
2) श्री.अ.शि.बळे, निलंबित व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बीड 
(द्वारा : विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२) 


शासन आदेशा क्रमांकः विचौप्र-३८१८/७७/प्र.क्र.२९/उद्योग-३ 


प्रत- 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई-३२ यांना आवऱयक त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित 
३. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 
४. पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद 
५. उद्योग सहसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
६. विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 
८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मंबई 
१०. पोलीस उप-अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बीड 
११. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, बीड 
१२. जिल्हा कोषगार अधिकारी, बीड 
१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
१४. निवडनस्ती (उ-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


